RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २२ ] 


मंगळवार , जून ३० , २०१५/ आषाढ ९, शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१५ 


संदर्भ. -( १) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र . मलोआ . १०११ / प्र. क्र . २० / ११ / आठ, दिनांक १५ जून २०११ . 

( २ ) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र . आयएफएस. २०११/ प्र.क्र . ६६ / फ- ७, दिनांक ३० जून २०११. 
( ३ ) शासन आदेश , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मलोआ .१०१३/ प्र.क्र .१०९ / ८ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ . 
( ४ ) शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक मलोआ .१०१३/ प्र.क्र .२४९ / ८ , दिनांक २१ जून २०१४ . 


शासन आदेश 
क्रमांक मलोआ. १११५ / प्र.क्र . २५ / ८ . - सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र . (१) येथील पत्रास अनुसरून , श्री . आर . एस . मंगरुळकर , 
भारतीय वन सेवा, यांची महसूल व वन विभागाच्या संदर्भ क्र . ( २) येथील शासन आदेशान्वये सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या 
पदावर २ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती, सदर नियुक्तीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ 
क्र . ( ३ ) व संदर्भ क्र . ( ४ ) येथील शासन आदेशांन्वये अनुक्रमे दिनांक ३० जून २०१४ व दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत (प्रत्येकी एक 
वर्षासाठी) मुदतवाढ देण्यात आली होती . सदर मुदत दिनांक ३० जून २०१५ रोजी संपुष्टात येत आहे . 

_ _ २. श्री . आर . एस . मंगरुळकर यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दिनांक १ जुलै २०१५ पासून दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंत 
( श्री . मंगरुळकर यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत ) शासन वाढवित आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र सुर्वे, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक -( म . उ.वि .) - ३१- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


